राजारामपुरी पोलीस स्टेशन, कोल्हापूर येथे गु.र.नं. 
३९/२०१५ (गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण) मधून 
उद्भवणा-या सर्व प्रकरणाचे काम पाहण्यासाठी 
सहाय्यक विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्री. शिवाजीराव राणे यांना 
अदा करावयाच्या फी मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.२५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ : १) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी ०११६/यु.ओ.आर.१८/डी-१४, 
दिनांक ०४ मे, २०१७. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.२५/पोल-१०, दिनांक ३०/८/२०१८ 


प्रस्तावना : 
राजारामपुरी पोलीस स्टेशन, कोल्हापूर येथे गु.र.नं. ३९/२०१५ (गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण) मधून 


उद्भवणा-या सर्व न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्यावतीने कामकाज पाहण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड. श्री. हर्षद निंबाळकर, विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना सहाय्य करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या 
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील अधिसूचनेद्वारे अँड. श्री. शिवाजीराव राणे यांची सहाय्यक विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे व झ्ासकीय दराने व्यावसायिक फी अदा करण्याबाबत 
उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आता अँड. श्री 


शिवाजीराव राणे यांना सुधारित दराने व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


अँड. श्री. शिवाजीराव राणे यांना राजारामपुरी पोलीस स्टेशन, कोल्हापूर येथे गु.र.नं. ३९/२०१५ (गोविंद 
पानसरे हत्या प्रकरण) अनुषांगिक न्यायालयीन प्रकरणात प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीकरीता सुधारित 
दराने व्यावसायिक फी अदा करण्याच्या प्रस्तावास विधी व न्याय विभागाने तसेच वित्त विभागाने मंजूरी दिली 
आहे. त्यानुसार अँड. श्री. शिवाजीराव राणे यांना राजारामपुरी UST LATA, कोल्हापूर येथे गु.र.नं. ३९/२०१५ 
अनुषांगिक (गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण) या न्यायालयीन प्रकरणात प्रत्येक परिणामकारक सुनावणी करीता 
रुपये ३५,०००/- ( रुपये पस्तीस हजार फक्त) इतके व्यावसायिक Bow अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.२५/पोल-१० 

2. प्रस्तुत प्रकरणी अँड. शिवाजीराव राणे यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अथवा इतर कोणतेही 
फी/भत्ते अनुज्ञये असणार नाहीत. परिणामकरक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस 
उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व या प्रकरणी कोणत्याही 


प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याबाबत संबंधित संवितरण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. या बाबीकरीता येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 


आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६४/१९/व्यय-७, दिनांक 24.019.2092 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२९१२५३३५८९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


talCode=400032, st= 
id7e1dfc6éb4d6b65b7d' 


Kishor Shyamrao ८-५: 


33 


ishtra, 
aldbcf0ec79c7 


Bhalerao ee 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधी), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर. 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


५. कोषागार अधिकारी, कोल्हापुर. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. अँड. श्री. शिवाजीराव राणे, यशोवर्धन, प्लॉट नं.१०३,तात्यासाहेब मोहीते कॉलनी, कळंबा 
रोड, कोल्हापूर. 
८. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


